आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत.. 
२०२२-२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: सकआ-२०२१/प्र.क्र.४४/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ-२०२१/प्र.क्र.४४/आस्था-२, 
दिनांक १७.०३.२०२२ 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.दिकआ/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०२२-२३/१९२८, 
दिनांक २३.०८.२०२२ 

3. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १८.०८.२०२२ 
शासन निर्णय:- 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ३५३ अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन दिनांक १७.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार सर्व प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 
३. यास्तव आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणत्रे अ-ते क मध्ये 
दर्शविलेल्या ३५३ अस्थायी पदांना खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक 
२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 

१. कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नसल्याच्या धारणेच्या 

अधीन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजुर केली आहेत, त्यांचे पालन 


करण्यात यावे. 


शासन निर्णय spate: सकआ-२०२१/प्र.क्र.४४/आस्था-२ 


3. अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून सामावून 
घेतले जाईल त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रद्द होतील. 
४. उपरोक्त पदांसाठी होणारा खर्च संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षामधून करण्यात 
येते त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


q. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२३१७१५५४७२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत:- (विवरणपत्र ot ते क) Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
AS HWINI BHIM RAO DN: CN = ASHWINI BHIMRAO YAMGAR, C = IN, S 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
३. संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
संचालनालय, पुणे 
४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
५. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
६. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञयेता) मुंबई/नागपुर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. वित्त विभाग, व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७/आपुक, मंत्रालय, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी (मावक/अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. निवडनस्ती आस्था-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 


(दिनांक ०१९.०९.२०२२ ते २८.२.२०२३)चालू ठेवण्याबाबतचे 


विवरणपत्र अ 
he पदाचे नांव एकूण | ज्या शासन निर्णयाव्दारे पदे निर्माण करण्यात आली 
पदे त्यांचा क्रमांक व दिनांक 
१) | आयुक्त, दिव्यांग कल्याण ।१ शा.नि.सकआ-२००१ / प्रक्र.२५१/भाग-३आअ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 
२) | उप आयुक्‍त ,दिव्यांग शा.नि.सकआ-२००१ / प्रक्र.२५१/भाग-३आअ/आस्था 
कल्याण दि.४.२.२००६ 
३) | सहाय्यक आयुक्‍त शा.नि.सकआ-२००१ / प्रक्र.२५१/भाग-३आअ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 
४) । निरिक्षक (राज.) ष्‌ शा.नि.सकआ-२००१ / प्रक्र.२५१/भाग-३२आअ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 
५) खाधिकारी गट-ब g शा.नि.सकआ-२००१/ प्रक्र.२५१/भाग-३आअ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 
६) | उच्चश्रेणी लघुलेखक शा.नि.सकआ-२००१ / प्रक्र.२५१ /भाग-३आअ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 
७) | कार्यालय अधिक्षक २ वरिल प्रमाणे 
८) । वैद्यकोय सामाजिक २ वरिल प्रमाणे 
कार्यकर्ता 
९) | लघुलेखक res g वरिल प्रमाणे 
१०) | सहाय्यक लेखाधिव २ बरिल प्रमाणे 
११) | सहाय्यक सल्लागार २ बरिल प्रमाणे 
१२) | प्रमुख लिपीक २ बरिल प्रमाणे 
१३) | वरिष्ठ लिपीव ३ वरिल प्रमाणे 
१४) | कनिष्ठ लिपीव ८ वरिल प्रमाणे 
१५) | वाहन चालक २ बरिल प्रमाणे 
१६) |शिपाः = sd वरिल प्रमाणे 
१७) | विधी अधिकारी (कंत्राटी) | ४ बरिल प्रमाणे 
एकूण ¥2 


विवरणपत्र- ब 


दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२००० / प्र.क्र.९५५ /अर्थसंकल्प, 
दिनांक ०३/०२/२००१ नुसार जिल्हा परिषदेच्या (समाज कल्याण विभागाकडे) आस्थापनेवरील 


१) 


वैद्यकोय सामाजिक कार्यकत| 


२८ 


शा.नि.सकआ-२००१/ प्रक्र.२५१ /भाग-३अ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 

जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर / रायगड / रत्नागिरी/ हिंगोली 
/नंदुरबार /बाशिम व गोंदिया वगळून 


3) 


सहाय्यक सल्लागार 


शा.नि.सकआ-२००१ / प्रक्र.२५१ /भाग-३आ/आस्था 
दि.४.२.२००६ 

जिल्हा परिषद, मुंबई शहर / सिंधुदूर्ग / धुळे /परभणी 
/अकोला/भंडारा/गडचिरोली जिल्हे वगळून 


२) 


वैद्यकोय सामाजिक कार्यकत| 


शासननिर्णय सकआ/२०१४/प्र.क्र.२४७/आस्था-२ 
दिनांक ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा परिषद पालघर करिता 
मंजूर करण्यात आले आहे. 


¥) 


सहाय्यक सल्लागार 


शासननिर्णय सकआ / २०१४ / प्र.क्र.२४७ /आस्था-२ 
दिनांक ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा परिषद पालघर करिता 
मंजूर करण्यात आले आहे. 


एकूण 


ष्ट 


विवरणपत्र- क 


शासकोय अंध शाळा, नाशिक (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) | विशेष शिक्षक १ शासन निर्णय इडीडी-१०८५/१०७३/ सीए-२,दिनांक 
०४/०९/१९८५ 

२) |पहारेरी sR वरील प्रमाणे 

३) | कनिष्ठ काळजीवाहव वरील प्रमाणे 

४) धेवेळ शिक्षक शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी-१०६२, दि.१.७.१९६४ 

५) | मानद वैद्यकोय अधिकारी |१ शा.नि.क्र.ठीईएस-१०६९/४३/एन, दि.१८.४.१९७१ 

६) | वाहन चालक शा.नि.क्र.इडीडी-१०८४/१३७९३/(के.नं १६४) सी ए-२ 
दि.०७.०५.१९८५ 

एकूण & 


अंध शाळा (मालवण) सध्या कुडाळ जिल्हा सिंधुदूर्ग (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) । अधिक्षक g शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी१०६०/२०५१/एन, FE ३.१२.१९६९ 
२) । विशेष शिक्षक ३ वरील प्रमाणे 
३) | वरिष्ठ काळजी वाहक डू वरील प्रमाणे 
४) | मानद वैद्यकोय अधिव १ वरील प्रमाणे 
एकूण ९ 


शासकीय अंध शाळा, भंडारा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) । सहाय्यक शिक्षक २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- दि.४.२.५८ , २.१२.१९५९ व 
१४.०६.१९८२ 
२) । मानद वैद्यकोय अधिव शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- १०२४/२ ५ /एनआर 
दि.२७.११.१९६४ 
३) क| शव शा.नि.सक.वि.क्र.इडीबी-११५९/७१५६६ -एल 
दि.२.१२.१९५९/५टावऊ Hayana १९८१ 
एकूण डु 
शासकीय अंध शाळा, लातूर (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) । अधिक्षक १ | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एनदि.१२.०८.१९६० 
२) । विशेष शिक्षक २ | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन दि.१२.०८.१९६० 
व दि. १४.११.१९६३ 
३) | कला शिक्षक २ । शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन दि.१२.०८.१९६० 
व दि. १४.११.१९६३ 
४) |स्वयंपाको |१ | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन दि.१२.०८.१९६० 
५) । कनिष्ठ काळजी वाहक ।२ | शा.नि.स.क.वि.क्र.हडीआर- १०५९-२१४९१-एन दि.१२.०८.१९६० 
६) |सफाईंगारा  ढ।[।|१__ | शा.नि.स.क.वि.क्रइडीआर- १०५९-२१४९१-एन दि.१२.०८.१९६० 
एकूण ९ 


शासकीय अपंग बालगृह, नागपूर (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१ | मानद वैद्यकोय अधिकारी । १ शा.नि.स.क.वि.क.जेबीएडी १६९२६, 
दिनांक -२०.०४.१९६० 
एकूण १ 
शासकीय अपंग बालगृह, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) | मानसशास्त्रज्ञ शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी-१०६२/एन 
दिनांक २६.६.१९६२ 
२) | मानद वैद्यकोयअधि. g वरील प्रमाणे 
एकूण २ 
शासकौय अपंग बालगृह, मिरज (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । मानद वैद्यकोय १ शा.नि.स.क.वि. क्र.इडीडी-३६९१/एन, दि.१९.९.१९६६ 
अधिकारी 
२) | मानस शास्त्रज्ञ g वरील प्रमाणे 
3) |माळी | वरील प्रमाणे 
४) । व्यवसाय/कला शिक्षक ।१ वरील प्रमाणे 
५) । स्वयंपाको g बरील प्रमाणे 
एकूण ण 
शासकीय प्रशिक्षण पुर्नउत्पादन केंद्र, (अपंगाची कर्मशाळा) नागपूर 
१) अधिक्षक g शा.नि.स.क.बि.क्र.एसएनए-१०६०/ ८७८१श्एन, दि१०.१०.१९६० 
२) | कनिष्ठ fete वरील प्रमाणे 
३) मानद वैद्यकोय अधि. ।१ वरील प्रमाणे 
४) । निदेशक संगणक १ शा.नि.इडीडी-२००४/प्रक्र.१४७/सुधार-२, दिनांक १८.३.२००५ 
५) । निदेशक २ शा.नि.इडीडी-२००४/प्रक्र.१४७/सुधार-२ दिनांक १८.३.२००५ 
६) _|स्वयंपाको sk वरील प्रमाणे 
७ । कनिष्ठ काळजीबाहक | 2 वरील प्रमाणे 
८) [मदतनीस sR वरील प्रमाणे 
एकूण १० 
शासकोय प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) | निदेशक 3 शासन निर्णयएसडब्लल्यूए १०६९/९००६ए दिनांक 
२५/०५/१९७१ 
२) |मदनतीस sR वरील प्रमाणे 
एकूण डु 
शासकीय मुकबधिर शाळा, (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) | मानद वैद्यकोय अधिकारी | 2 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१०७४/१०५८/९६३ 
दिनांक४.०२.१९५८ 
२) । विशेष शिक्षक २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७४/१०५८/९६३ 
दिनांक४.०२.१९५८ 
एकूण ३ 


शासकीय मुकबधिर विद्याळय, अलिबाग, जिल्हा रायगड (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) | अधिक्षक g शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी-१०६२/९९५/९७/एन, दिनांक 
१५.१०.१९६३ 
२) | विशेष शिक्षक ३ शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/का१, दिनांक 
२५.५.१९७७ व दिनांक ०२.०९.१९८५ 
३) | व्यवसाय शिक्षक g शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/का१, दिनांक 
२५.५.१९७७ व दिनांक ०२.०९.१९८५ 
४) । कनिष्ठ लिपीक बरोल प्रमाणे 
५) [eet 8 वरील प्रमाणे 
६) । कनिष्ठ काळजीवाहव २ वरील प्रमाणे 
७) |पहारेरी sR वरील प्रमाणे 
८) | मानद वेद्यकोय शा.नि.स.क.बि.क्र.इठोीडी-१०६२/९९५/९७/एन, दिनांक 
अधिकारी १५.१०.१९६३ 
एकूण ११ 
शासकीय मुकबधिर मुलांची शाळा, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१| विशेष शिक्षक रि प्रशा.स.क.वी.क्र.इडीडी/१०७९/४७४८/१०११ दिनांक 
२०.०७.१९७९ 
२| कनिष्ठ काळजी वाहक ।२ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
२२.१.१९७१ 
३| वसतिगृह कर्मचारी १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
२२.१.१९७१ 
i — | १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन,दिनांक 
२२.१.१९७१ 
4 — g शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
२२.१.१९७१ 
एकूण १० 
शासकोय प्रौढ मुकबधिर प्रशिक्षण केंद्र, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । कनिष्ठ लिपीव शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
२) | मानद वैद्यकौय अधिकारी | १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
३) | पी.टी. निदेशक (अर्धवेळ) | १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
४) ।व निदेशक | 2 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन ,दि. -०६.०९.१९६७ 
५) |स्वयंपाको 8 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
६) |मदतनीस | R शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
७) |शिपाः ik शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
८) |पहारेकरी | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
९) |सफाइंगारा 8 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
एकूण ११ 


शासकीय प्रौढ अपंग कर्मशाळा प्रशिक्षण che, मिरज, जिल्हा सांगली (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) । अधिक्षक शा.नि.स.क.बि.क्र.इठीठी-१०७७/५३४५८/१० दि. १६.६.१९७९ 
२) | वरिष्ठ लिपिक १ वरील प्रमाणे 
३) | भांडारपाल वरील प्रमाणे 
४) | निदेशक २ वरील प्रमाणे 
५) | मदतनौस / हेल्पर २ वरील प्रमाणे 
६) |शिपा  /77||[|2 वरील प्रमाणे 
७) | वॉचमन/पहारेव १ वरील प्रमाणे 
८) |सफाइंगारा sR वरील प्रमाणे 
९) | मानद वैद्यकोय अधिकारी | १ वरील प्रमाणे 
१०) [wat sR वरील प्रमाणे 
एकुण १२ 
शासकोय अपंगां प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) लशी g शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२०८६/५०९०३७/(३३२) /सु-२, 
दिनांक २१/०८/१९८९ (सदर पद व्यपगत झालेले आहे) 
२) — g शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२०८६/५०९०३७/(३३२) /सु-२, 
दिनांक २१/०८/१९८९ (सदर पद व्यपगत झालेले आहे) 
३) | कनिष्ठ लिपिक रि शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२००४ / प्र.क्र.१४७ /सु-२, दिनांक 
१८/०३/२००५ 
४) | निदेशक डु वरील प्रमाणे 
५) |स्वयंपाको 8 वरील प्रमाणे 
६) |मदतनीस 33१ वरील प्रमाणे 
७) |शिपा Rk वरील प्रमाणे 
८) | चौकोदार/पहारेकरी | १ वरील प्रमाणे 
एकूण ९ 
शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, अंबाजोगाई जिल्हा बीड (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) । हस्तकला शिक्षक शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी-१०८५/ २०६९३/सोए२, दि.२.९.१९८५ 
२) | अधिक्षक (राजपत्रित) शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
३) । वरिष्ठ लिपिक २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
४) | कनिष्ठ लिपिक शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
५) । विशेष शिक्षक डु शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/ २०६९३/सोए२, दि.२.९.१९८५ 
६) |शिपाः ik शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
७) | परिचारिका (नर्स) शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
८) । वरिष्ठकाळजीवाहक ।६ वरील प्रमाणे 
९) । स्वयंपाको बरोल प्रमाणे 
१०) | परिचर/मदतनीस २ वरील प्रमाणे 
११) | मानद वैद्यकोय अधिकारी | १ वरील प्रमाणे 
१२) | भोतिक उपचार तज्ञ वरील प्रमाणे 
एकूण २२ 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) | अधिक्षक (राजपत्रित) g वरील प्रमाणे शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३ /३६९/ 
३६९८५/एन, दि.१३.९.१९७४ 
२) । परिचारिका (नर्स) वरील प्रमाणे 
३) | भौतिक उपचार तज्ञ वरील प्रमाणे 
४) । वरिष्ठ लिपिक g वरील प्रमाणे 
५) । विशेष शिक्षक डु शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०९३/ सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
६) । हस्तकला शिक्षक वरील प्रमाणे 
७) | कनिष्ठ लिपिक / वरील प्रमाणे 
टंकलेखक 
८) | वाहन चालक g शा.नि.स.क.वि.क्र.१०८१/४३८३/८१८/१०, दि.२२.११.१९८३ 
९) |शिपाः sR वरील प्रमाणे 
१०) | सफाई कामगार g शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३/३६९८५/एन, दि.१३.९.१९७४ 
११) | वरिष्ठ काळजी वाहक ।५ वरील प्रमाणे 
१२) | परिचर/मदतनीस १ वरील प्रमाणे 
१३) | मानद वैद्यकोय अधिकारी | १ वरील प्रमाणे 
१४) | मानद मानसशास्त्रज्ञ १ वरील प्रमाणे 
एकूण २१ 


शासकीय अपंगांचे बहउद्देशिय संमिश्र केंद्र, जळगांव (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) । अधिक्षक (राजपत्रित) g शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि.२५.११.१९७८ 

२) | भोतिकोपचार तज्ञ वरील प्रमाणे 

३) | व्यवसायोपचार तज्ञ वरील प्रमाणे 

४) । विशेष शिक्षक १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०९३/ सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
५) । हस्तकला शिक्षक १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०९३/ सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
६) । प्रशिक्षित शिक्षक 3 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७८/१९०, दि.२५.११.१९७८ 

७) । लेखापाल g वरील प्रमाणे 

८) | वरिष्ठ लिपिक १ वरील प्रमाणे 

९) | कनिष्ठ लिपिक वरील प्रमाणे 

go) [erat sR वरील प्रमाणे 

११) | परिचर/मदतनीस २ वरील प्रमाणे 

१२) |सफाईंगारा | |९ शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि.२५.११.१९७८ 

१३) |शिपाः dR वरील प्रमाणे 

१४) | वरिष्ठ काळजी वाहक |G शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि.२५.११.१९७८ 

१५) | मानद वैद्यकोय अधिकारी | १ वरील प्रमाणे 

१६) | मानद मानस शास्त्रज्ञ शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी-१०७५/२०९३/ सोए-२, दि.२.९.१९८५ 


र्ड 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वाशिम (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) । अधिक्षक (राजपत्रित) g शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, 
दिनांक १८.९.१९८० 
२) । परिचारिका १ 
३) । व्यवसायोपचार तज्ञ बरोल प्रमाणे 
४) । विशेष शिक्षक १ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१०८५/२०६/९३/सी, दि.१.९.१९८५ 
५) | हस्तकला शिक्षक g शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/९३ सीए२, दि.२.९.१९८५ 
६) । प्रशिक्षित शिक्षक 3 शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, दि.१८.९.१९८० 
७) | लेखापाल वरील प्रमाणे 
८) । वरिष्ठ लिपिक वरील प्रमाणे 
९) | वाहन चालक वरील प्रमाणे 
go) |शिपाः dR वरील प्रमाणे 
११) | परिचर/मदतनीस २ वरील प्रमाणे 
१२) |सफाईंगारा | |९ वरील प्रमाणे 
१३) |स्वयंपाको sR वरील प्रमाणे 
१४) । वरिष्ठ काळजी वाहक [4 शा.नि.स.क.बि.क्र.इडीडी १०७९/५८२०४/१०, दि.१०.९.१९८० 
(९ पद व्यपगत) 
१५) | मानद वैद्यकौय अधिकारी | १ वरील प्रमाणे 
एकूण २२ 
शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय केंद्र, नागपूर / पुणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । अधिक्षक (राजपत्रित) २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/ ६९/सीए-२, दि.६.९.१९८५ 
२) । भोतिक उपचार तज्ञ २ वरील प्रमाणे 
३) | व्यवसायोपचारतज्ञ g (नागपूर करिता) बरील प्रमाणे 
४) । शिक्षक (प्रशिक्षित) ष्‌ ६ वरील प्रमाणे (१ पद व्यपगत झाले) 
५) । वरिष्ठ लिपिक २ शा.नि.स.क.वि.क्र.आस्था-३८२६/बदली/शा.अंध/ का-२, दिनांक 
(लेखापाल) ३०.१२.१९८६ (३ पैको पुणे करिता १ पद व्यपगत झाले) 
६) | कनिष्ठ लिपिक २ वरील प्रमाणे अंध शाळा नाशिक Ae 
(टंकलेखक) 
७) |स्वयंपाको | वरील प्रमाणे 
८) | कनिष्ठ काळजी वाहक | १२ वरील प्रमाणे 
९) |मदतनीस sR वरील प्रमाणे (३ पैको नागपूर १ पद वगळून) 
१०) | सफाई कामगार २ वरील प्रमाणे 
११ |परिचारीका | |2९ वरील प्रमाणे 
१२) | मानद वैद्यकोय अधिकारी | १ वरील प्रमाणे (२ पैकी पुणे १ पद वगळून) 
१३) |शिपाः = वरील प्रमाणे 
एकूण ३६ 


जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, विरार, ता. वसई, जि. ठाणे 


१) । जिल्हा अपंग पुनवेस १ शा.नि.क्र. अपंग/२००६/प्रक्र ४/सुधार-३,दिनांक १२.७.२००७ शासन 
अधिकारी आदेश क्र.सकआ२०११/प्रक्र६०५/आस्था-२ दि. ३०/०८/२०१२ 

२) «| कृत्रिम अवयव अभियंता | १ "शिश 
(वरिष्ठ) 

३) | समाज संबोका - नि- बरोलप्रमाणे 
व्यवसाय मार्गदर्शक -नि- 
मानसशास्त्रज्ञ 

४) | व्यवसाय उपचार तज्ञ बरोलप्रमाणे 

५) । भोतिक उपचार तज्ञ g Re 

६) । श्रवणव वाचा उपचारा | 2 (६७ 11४ 
तज्ञ 

७) | मोबिलीटीइन्स्ट्रकटर / ।१ Tl 
विशेष अंध शिक्षक 

८) | कृत्रिम अवयव अभियंता ।१ ES 
(कनिष्ठ) 

९) | श्युमेकर-नि-लेदरवव रः RIT 

१०) | लेखापाल-नि-रोखपाल ।१ RTT 

११) | सहाय्यक g RT 

१२) | लघुलेखक (नि.श्रे) रि RTT 

१३) पीक-टंकलेखक- g मिशा ०9०१ 
भांडारपाल 

१४) | वाहन चालक- नि-परिचर | २ बरोलप्रमाणे 

१५) | संदेशवाहक-नि- 3 ee 
सफाईंगार-नि-चौकीदार 

१६) | बहुउद्देशिय पुनर्वस १ ४ पैको ३ पद व्यपगत 
सहाय्यक 

१७) | बहुउद्देशिय पुनर्वस र २ पैको १ पद व्यपगत 
उपचारक 

१८) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन तंत्रज्ञ | १ २ पैको ९ पद व्यपगत 

१९) | कानसाचा तंत्रज्ञ १ 
'एकूण २२ 


